आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
नामांकित निवासी इंग्रजी 
माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण देणे 
लेखाशिर्ष (२२२५ सी ९९९) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.२/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.नानिशा-२०२१/प्र.क्र.२०/का-६(६), दि. मार्च, २०२२. 
३) आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.नानिजा-२०२१/प्र.क्र.१३९/कार्या-१२, दि.२९.०३.२०२२. 
४) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.नानिजा-२०२२/प्र.क्र.५३/कार्या-१२. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी इंग्रजी 
माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेंतर्गत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये निश्चित केल्यानुसार सन 
२०२०-२१ मधील प्रलंबित शुल्क अदा करण्याकरीता रु.१९३१.०० लाख इतका निधी सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध अर्थसंकल्पित निधीमधून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२२५-अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाली 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण देणे या 
योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ मधील प्रलंबित शुल्क अदा करण्याकरीता रु.१९३१.०० लाख इतका निधी 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध अर्थसंकल्पित निधीमधून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
योजना लेखाशीर्ष बाब | सन २०२२-२३ मधील सदर शासन 
अर्थसंकल्पित तरतूद | निर्णयान्वये वितरीत 
येत असलेली तरतूद 
अनुसूचित जमातीच्या । २२२५सी ३१, ४००००.०० १९३१.०० 
विद्यार्थ्यांना नामांकित ९९९ सहायक 
निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या अनुदाने 


शाळांमध्ये शिक्षण देणे वेतनेतर 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०२/ कार्यासन ६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१९३१.०० लाख (अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी एकतीस लाख फक्त) 
इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. नामांकित योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ मधील शुल्क अदा करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार अटींच्या अधीन राहून २५ % मर्यादेत Bow अदा करण्यास 
सदर निधीचा वापर करण्यात यावा. 


४. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन 
आदेशातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची राहील. 

५. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२५१७२८४०७३२४ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


i igned by RAVINDRA D AUTE 
I: 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
N’  postalCode=400032, 
398९114530 71 


D AUTE on 
(रविंद्र दे. aie) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुकत, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 


Cc WwW A OO 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०२ / कार्यासन ६ 


७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी (का-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


